छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे परत 
आणण्यासाठीच्या प्रवास व इतर खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वाअम २०२३/प्र.क्र.२५५/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, 2023 


वाचा : संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई यांचे जा.क्र.आस्था/परदेशा 
प्रवास/२०२३/२२३६, दिनांक २९.०८.२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे ही इतिहासाचा अमूल्य ठेवा असून त्यांच्याशी राज्यातील 
जनतेच्या भावना निगडित आहेत. ही वाघनखे ब्रिटन येथून देशात परत आणण्याचे नियोजित आहे. सदर 
वाघनखांचे हस्तांतरण व्यक्‍्तिठाः जबाबदारीने व काळजीपूर्वक करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी, मा. मंत्री 
(सां.का.), प्रधान सचिव (सां.का.) व संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांचे शिष्टमंडळ लंडन 
येथील व्हिक्टोरिया अँण्ड अल्बर्ट म्युझियम व अन्य म्युझियमना दि.२९.०९.२०२३ ते ०४.१०.२०२३ या 
कालावधीत भेट देणार आहेत. त्यामुळे या शिष्टमंडळाच्या दौऱ्यासाठी येणाऱ्या रू.५०,१४,५५०/- इतक्या 
रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
या शासन निर्णयान्वये वरील शिष्टमंडळाच्या दौऱ्यासाठी येणाऱ्या रू.५०,१४,५५०/- (अक्षरी रूपये 
पन्नास लाख चौदा हजार पाचशे पन्नास मात्र) इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


०२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडडी २. कला व संस्कृती, WAS, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत 
महोत्सवांतर्गत (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवातर्गत कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ ३७३३) ५० इतर खर्च 
या लेखाशिर्षातील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


०३. Wax qe Fl. मुख्यमंत्री महोदय यांनी मान्यता दिली आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०९०६१७११०४४२२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SUMANT DINKAR PASHTE 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
S U M A N T CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, postalCode=41 
hi 


2.5.4.20=58694d4cd2bd 1 6f0ab65 14fc8598a9aa217e2508455856a701 


db1 bb6ef9b 120, 


pseudonym=565ADED7321B71A5B0327BA 1F7149AED 1F618E4E, 
serialNumber=/ -AFCOO6DAAE9SDOF2CF7C7FO9CA18CFOC9C9363A0SE6 


070B1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT DINKAR PASHTE 
2023.09.06 17:52:07 +05'30' 


(सु.दि.पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (सां.का.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वाअम २०२३/प्र.क्र.२५५/सां.का.३ 


संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महाळेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, वरील 
लेखाशिर्षातर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. 

निवड नस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


